सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - २२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व ७६७ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ९ १ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

७७२ 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ९ २ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
७७३ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

७८६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २६ ( १ ) अन्वये जनतेच्या सूचना / हरकती प्राप्त करण्यासाठी प्रसिध्द 
केली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद भाग - १ - अ पुरवणीमध्ये दि . १८-२४ ऑक्टोबर , २०१८ 
रोजी प्रसिध्द झाली आहे ; 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 


दिनांक १० मे , २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
क्र.टिपीएस -३३२१ / ३६ / प्र.क्र .०५ / २०२१ / भागशः मंजुरी / नवि -३० .. 
ज्याअर्थी , शिरुर कासार नगर पंचायत , जिल्हा बीड ( यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण " 

म्हणून 

संबोधलेले आहे . ) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ' असा उल्लेख 
करणेत आलेला आहे . चे कलम २३ ( १ ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव 
क्र .० ९ , दि . २ ९ जानेवारी , २०१६ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास 
आराखडा - शिरुर कासार ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख 
करणेत आला आहे . ) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी दि .०३ मार्च , 
२०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर 
विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २८ ( २ ) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा 
अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द 
केली असून , त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद भाग - १ - अ पुरवणीमध्ये दि . १८-२४ जून , २०२० रोजी 
पृष्ठ क्र . ३७ ते ४३ वर प्रसिध्द झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ 
मधील तरतूदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना 
शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र . ९ ४७ , दि . १ फेब्रुवारी , २०२० अन्वये सादर 
केली आहे , 


औ . भाग १-३८ 


७६७ 


७६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


ब ) शिरुर कासार नगर पंचायतीची भागशः मंजूर विकास योजना सदर 
अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर 
अंमलात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३१ ( १ ) मधील 
तरतूदीनुसार उक्त विकास योजनेबाबत संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेऊन -उक्त विकास योजने सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - अ ( SM - 1 ते SM - 14 ) मधील बदलासह भागशः मंजूरी करणे 
आणि सुचना क्र . टिपीएस -३३२१ / ३६ / प्र.क्र . ०५ ( अ ) /२०२१/इ.पी./ 
सूचना / नवि -३० , दिनांक १० मे , २०२१ सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील 
( EP - 1 ते EP- 13 ) सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळणे 
आवश्यक झाले आहे . 


१. उपरोक्त नमूद भागशः मंजूर विकास योजना -शिरुर कासार , 
जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 


शिरूर कासार नगर पंचायतीच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात 


आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापर्यंत उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


२. सोबतच्या परिशिष्ट - अ व परिशिष्ट -ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे , 
निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर 


करण्यात आलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील सुधारित 
तरतूदीनुसार , उक्त विकास योजना उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासनास सादर केलेल्या दिनांक 
पासून सहा महिन्यांच्या मुदतीसह दिनांक १ ऑगस्ट , २०२० पर्यंत उक्त 
विकास योजना शासनाने मंजूर करणे आवश्यक होते ; 


३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे 
असून , अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर 
प्रत्यक्ष मोजणीनुसार परिगणित होणारे क्षेत्र अंतिम राहील . 


४. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ अन्वये व्यपगत झालेली आरक्षणे 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( सुधारणा ) 
अधिनियम , २०२० ( सन -२०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . १ ९ ) द्वारे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १४८ -क मधील तरतुदीनुसार , अधिनियमातील 
प्रकरणे , दोन , तीन , चार व पाच मधील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही विकास 
योजन , प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेतांना , 
देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या 
रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , 
भारत सरकारने किंवा यथास्थिती , राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही 
मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , 
उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर , 
असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ; 


जर उक्त विकास योजनेच्या आधिच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२७ ( १ ) 
अन्वये क्षेत्र सुचनेन्या अनुषंगाने अथवा सदर सूचनेच्या अनुषंगाने मा . उच्च 
न्यायालय / मा . सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार व्यपगत 
ठरत असतील तर अशी आरक्षणे सुधारित विकास योजनेत कलम १२७ ( १ ) 
अन्वयेच्या सुचनेमध्ये नमूद क्षेत्रापुरती निष्प्रभ ठरतील . 


५. शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -१८१८ / 
क्र . प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम -३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि -१३ 
दिनांक ०२/१२/२०२० अन्वये मंजूर केलेली एकात्मिक विकास नियंत्रण व 
प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलासह उक्त विकास 
योजनेस लागू राहील . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्यात शासनाने दि . २३/०३/२०२० पासून 
कोवीड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी 
अद्यापी अस्तित्वात असल्याने व सदर कालावधी उक्त अधिनियमाचे कलम 
-१४८ ( क ) नुसार वगळणे आवश्यक असल्याने उक्त विकास योजनेस 
मंजूरी देण्याचा कालावधी अद्यापी अस्तित्वात आहे ; 


सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in/ 
कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 


आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तसेच या 
अनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करीत आहे : 


विणा मोरे 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


अ ) शिरुर कासार नगर पंचायतीच्या विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ट - अ 


मधील बदलासह मंजूरी देणेत येत आहे व यावेळी सुचना क्र . टिपीएस 
३३२१ / ३६ / प्र.क्र .०५ ( अ ) /२०२१/इ.पी./ सूचना / नवि -३० , दि . १० मे , २०२१ 
सोबतच्या परिशिष्ट - ब मधील सारभूत बदल वगळण्यात येत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७६ ९ 


NOTIFICATION 


And whereas , the said Planning Authority published 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


the said Development plan so modified for information of the 


Urban Development Department 


public under sub - section ( 4 ) of Section 28 of the said Act by 


Mantralaya , Mumbai 400032 . 


a notice published in the Maharashtra Government Gazette , 


Date : - 10 May , 2021 


Part - 1 - A , Aurangabad Division , dated 18-24 June , 2020 , on 


Maharashtra Regionals & Town Planning Act 1966 


page No.37 to 43 : 


> 


No.TPS - 3321 / 36 / C.R.05 / 2021 / Part Sanction / UD - 30 : 


And whereas , in accordance with the provisions of 


Whereas , the Shirur Kasar Panchayat Dist . Beed ( hereinafter 


Section of 30 ( 1 ) of the said Act , the said Planning Authority 


referred to as “ the said Planning Authority ” ) being the 


has submitted the said Development Plan to the Government 


Planning Authority within it's jurisdiction vide its Resolution 


of Maharashtra for sanction Vide its Marathi letter No.947 , 


No.09 , dated 29 January , 2016 declared its intention under 


dated 01 February , 2020 ; 


section 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning 


And whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) of 


Act 1966 ( Maharashtra Act no . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 


section 31 of the said Act , after consulting the Director of 


referred to the Said Act ' ) to prepare Draft Development plan 


Town Planning , Maharashtra State , the State Government 


of Shirur Kasar for the area within the limits of the Shirur 


has decided to sanction part of the said Development Plan 


Kasar Nagar Panchayat ( hereinafter referred to as “ the said 


with modifications shown in SCHEDULE - A ( as SM - 1 to SM 


Development Plan ' ) and notice of such declaration was 


14 ) excluding the substantial modification shown in 


published in the Maharashtra Government Gazette , 


SCHEDULE - B ( as EP - 1 to EP - 13 ) appended with Notice No. 


Aurangabad Division supplement dated the 03 March , 2016 ; 


TPS - 3321 / 36 / C.R.05 ( A ) / 2021 / EP / NOTICE / UD - 30 , dated 10 


And whereas , the said Planning Authority after carrying 


May , 2021 ; 


out survey of the entire land within the jurisdiction of the 


And whereas , in accordance with the provisions of 


said Planning Authority as required under section 25 of the 


section 31 ( 1 ) of the said Act , considering the period of six 


said Act , published a notice in Official Gazette , Part - 1 -A , 


months mentioned in section 31 ( 1 ) of the said Act , State 


Aurangabad Division Supplement dated the 18 - 24 October , 


Government is required to sanction the said Development 


2018 for inviting objection or suggestions to the Draft 


Plan on or before 01 August , 2020 ; 


Development Plan of Shirur Kasar prepared by it under sub 


And whereas , in accordance with the provisions of 


section ( 1 ) of section 26 of the said Act ; 


section 148 - A of the said Act , vide the Maharashtra Regional 


And whereas , after considering the suggestions and 


and Town Planning ( Amendment ) Act , 2020 ( Maharashtra 


objections received on the said Development plan , the 


Act No. XIX of 2020 ) , in computing the period , in relation to 


Planning Committee , set up under section 28 ( 2 ) of the said 


any Development Plan , Regional Plan or Scheme under the 


Act has submitted its report to the said Planning Authority ; 


provisions of Chapter II , III , IV and V of the said Act , the 


blo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


period or periods during which any action could not be 


02. The reservations / allocations / designations which 
do not appear in the Schedule - A and Schedule - B appended 


completed under the said chapters , due to enforcement of 


hereto , are hereby sanctioned for the respective purposes as 


any Guidelines or lockdown measures by the Government of 


designated in the Development Plan . 


India or the State Government , as the case may be , to prevent 


the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation 


03. Areas of reserved sites mentioned in the report of 
the Development Plan are approximate and subject to actual 


arising in the Country or State shall be excluded ; 


measurement on site as per boundaries shown on the Final 


Development plan . 


And whereas , in accordance with the provisions of 


section 148 - A , such prescribed time limit for sanctioning the 
said Development Plan ( Partly ) is still in existence due to 
exclusion of the period of lockdown , declared by the 


04. " Reservation lapsed under 127 of the Act - if any 
reservation in the earlier sanctioned Development Plan is 


lapsed in pursuance of notice under Section 127 of the 


Government from 23/03/2020 , due to spread of Covid - 19 virus 
in the State of Maharashtra ; 


MRTP Act , 1966 or as directed by the Hon'ble High Court / 
Supreme Court in respect of such notice , then the 
corresponding reservation shall stand lapsed in the revised 
Development Plan to the extent of area covered in the said 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 


sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Said Act and of all other 


notice . " 


powers enabling it on that behalf , the Government of 


Maharashtra hereby : 


05. The Unified Development Control and Promotion 
Regulations for Maharashtra State as sanctioned by the 


A ) Sanctions the said draft Development plan for Shirur 


Government vide Notification No. TPS - 1818 / C.R .. 236 / 18 / 


Kasar Nagar Panchayat along with modifications as specified 
in Schedule of Modifications namely SCHEDULE - A 


Sec . - 37 ( 1AA ) ( C ) & Sec 20 ( 4 ) / UD - 13and as amended from 


time to time shall be applicable to the said Development 


appended hereto , excluding the proposals under substantial 


Plan . 


modifications as specified in SCHEDULE - B appended with 
Notice No. TPS - 3321 / 36 / C.R.05 ( A ) / 2021 / EP / NOTICE UD - 30 . 


This Notification shall also be made available on 


dated 10 May , 2021 ; 


Govt . website www.maharashtra.gov.in ( Acts / rules ) 


B ) 


The date after 30 days of publication of this 


By order and in the name of Governor of Maharashtra . 


Notification in the official Gazette will be the date on which 


the Said Sanctioned Development plan ( partly ) , called the 
Final Development Plan of Shirur Kasar Nagar Panchayat 


shall come into force . 


( Veena More ) 
Under Secretary to Government . 


01. The aforesaid Part Final Development Plan Shirur 
Kasar sanctioned by the State Government shall be kept open 
for inspection by the public during office hours on all working 


days for a period of one month from the date of coming into 
force of this Notification , in the office of the Shirur Kasar 


Nagar Panchayat , Dist . Beed . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , 


शके १ ९ ४३ 


७७१ 


SCHEDULE - A 


MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMENTIN RESPECT OF PART FINAL DEVELOPMENT PLAN 

SHIRUR KASAR , DIST . BEED 


( ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO.TPS -3321 / 36 / CR - 05 / 2021 / PART 

SANCTION / UD - 30 , DATED 10 MAY , 2021 ) 


Sr. 
No. 


Modification Site No./Location 

No. 


Proposal as per 
Development Plan 
published U / s 26 of 
M.R. & T.P. Act , 1966 


Proposal as per 
Development Plan 
submitted to State 

Government for 
sanction U / s 30 of the 
M.R. & T.P. Act , 1966 


Modification sanctioned 
by the Government U / s 31 
( 1 ) of the M.R. & T.P. 

Act , 1966 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


SM - 1 


S. No. 290 


Garden 


( M - 1 ) 


A ( Part ) 


" Garden " is proposed to Site No. 1 " Garden " is 
be deleted and included reinstated as per the plan 
in Residential Zone . published U / s 26 of M.R. 

& T.P. Act . 1966 . 


Site No. 1 


2 . 


SM - 2 


S. No. 290B ( Part ) , Play Ground 
290C ( Part ) , 288 ( Part ) 
Site No. 2 


( M - 2 ) 


“ Play Ground ” is pro- Site No. 2 “ Play Ground ” is 
posed to be deleted and reinstated as per the plan 
included in Residential published U / s 26 of M.R. 
Zone . 

& T.P Act , 1966 . 


3 . 


SM - 3 


S. No. 287 ( Part ) 


Cremation Ground 


( M - 3 ) 


Site No. 3 


“ Cremation Ground ” is Site No. 3 “ Cremation 
proposed to be deleted Ground ” is reinstated as 
and included in Residen 

per the plan published U / s 
tial zone . 

26 of M.R. & T. P. Act , 1966 . 


4 . 


SM - 4 


S. No. 287 , 288 , 289 15.0 mt . wide D.P. Road 
( All Part ) 


( M - 5 ) 


15.0 mt . wide D.P. Road 15.0 mt . wide D.P. Road is 
is proposed to be deleted reinstated as per the plan 
and included and published U / s 26 of M.R. 
included in Residential & T. P. Act , 1966 . 
Zone . 


6 


5 . 


SM - 5 


( M - 6 ) 


S. No. 216 , ( Part ) , 219 , Shopping Centre & “ Shopping Centre & Site No. 5 " Shoping 
( Part ) , Vegetable Market Vegetable Market " is Centre & Vegetable 

proposed to be deleted Market ” is reinstated as per 
Site No. 5 

and included in 

the plan published U / s 26 
Residential zone . 

of M.R. & T.P. Act , 1966 . 


6 . 


SM - 6 


S. No. 221 ( Part ) 


( M - 7 ) 


Site No. 6 


Primary School & Play " Primary School & Play Site No. 6 " “ Primary 
Ground 

Ground " is proposed to School & Play Ground " is 
be deleted and included reinstated as per the plan 
in Residential Zone . 

published U / s 26 of M.R. 
& T.P. Act , 1966 . 


7 . 


SM - 7 


12.0 mt . wide D.P.Road 


( M - 8 ) 


S. No. 218 ( Part ) 
220 ( Part ) , 
221 ( Part ) , 
223 ( Part ) , 
222 ( Part ) , 


12.0 mt . wide D.P. Road 12.0 mt . wide D.P. Road is 
is proposed to be deleted reinstated as per the plan 
and included in Residen- published U / s 26 of M.R. 
tial Zone . 

& T.P. Act , 1966 . 


७७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 . 


SM - 8 


S.No. 218 ( Part ) 


( M - 9 ) 


Site No. 7 


Shopping Centre & “ Shopping Centre & Site No. 7 " Shopping Centre 
Parking 

Parking ” is proposed to & Parking " is reinstated as 
be deleted and included per the plan published U / s 
in Residential Zone . 26 of M.R. & T.P. Act , 1966 


9 . 


SM - 9 


S. No. 185 , 


Fire Brigade 


( M - 10 ) 


( Part ) 


“ Fire Brigade ” is Site No. 8 “ Fire Brigade ” is 
proposed to be deleted reinstated as per the plan 
and included in published U / s 26 of M.R. 
Residential Zone and & T.P. Act , 1966 . 
shifted to S. No. 215 . 


Site No. 8 


10 . 


SM - 10 


S. No. 209 ( Part ) 


( M - 13 ) 


Site No. 11 


S.No. 215 


Housing for Urban poor “ Housing for Urban Site No. 11 “ Housing for 
Residential Zone . poor ” is proposed to be Urban poor " on S. No. 209 

deleted and included in ( Part ) is reinstated as per 
Residential Zone and the plan published U / s 26 
shifted to S. No. 215 . of M.R. & T.P. Act , 1966 . 

Residential Zone on S.No. 
215 is reinstated as per the 
plan published U / s 26 of 
M.R. & T.P. Act , 1966 . 


( Part ) 


11 . 


SM - 11 


S. No. 210 ( Part ) . 


Health Centre 


( M - 14 ) 


Site No. 12 


“ Health Centre ” is Site No. 12 “ Health Centre ” 
proposed to be deleted is reinstated as per the plan 
and included in published U / s 26 of M.R. 
Residential zone . & T.P. Act , 1966 . 


12 . 


SM - 12 


S. No. 30 


Garden 


( M - 15 ) 


( Part ) 


" Garden " is proposed to Site No. 13 “ Garden " is 
be deleted and included reinstated on S. No. 30 ( Part ) 
in Residential Zone and as per the plan published 
shifted to S.No. 291 . U / s 26 of M.R. & T.P Act , 

1966 . 


S. No. 13 


S.No. 291 ( Part ) 


Public / Semi 


Public Zone . 


Public / Semi Public Zone 
on S.No. 291 is reinstated 
as per the plan published 
U / s 26 of M.R. & T.P. Act , 
1966 . 


13 . 


SM - 13 


S. No. 182 , 


Agriculture Zone 


( M - 20 ) 


189 to 198 , 


Agriculture Zone is pro- Agriculture Zone is rein 
posed to be deleted and stated as per the plan pub 
included in Residential lished U / s 26 of M. R. & T. 
Zone . 

P. Act , 1966 . 


201 to 208 , 


30 to 34 , 


222 , 224 , 225 


14 . 


SM - 14 


15.0 mt . wide D.P. Road 


( M - 23 ) 


S. No. 185 
( Part ) 
186 ( Part ) , 
187 ( Part ) , 
209 ( Part ) , 


15.0 mt . wide D.P. Road 15.0 mt . wide D.P. Road is 
is proposed to be deleted reinstated as per the plan 
and included in Residen- published U / s 26 of M.R. 
tial Zone . 

& T. P. Act , 1966 . 


By order and in the name of the Government of Maharashtra . 


Veena More , 
Under Secretary to Government . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७७३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


२ 


आगामी काळात महानगरपालिकेतर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम 


राबविण्यात येणार असून त्यास काही नागरिकांकडून , राजकीय पक्ष 


पोलीस 

आयुक्त यांजकडून 


संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


शक्यता आहे . 


आदेश 


औरंगाबाद शहर हे संवेदनशील असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच 


क्र . विशा -५ / आदेश / औ.बाद / २७३० / २०२१.- ज्या अर्थी माझे असे 


सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये 


निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 


म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 


प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते . 


त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे 


आयोजन करण्यात आलेले आहे . 


वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 


दि . १७ / ० ९ / २०२१ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन आहे . 


अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 


आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ . निखिल गुप्ता , पोलीस आयुक्त , 


दि . १ ९ / ० ९ / २०२१ रोजी अनंत चतुर्थी ( गणेश विसर्जण ) आहे . 


औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे . की , औरंगाबाद पोलीस 


मराठा आरक्षण / ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा . सर्वोच्च न्यायालयाने 


आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त 


दिलेल्या निकालाने मराठा / ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने 


अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस 


विविध राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 


( अ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , काठया किंवा 


आहे . 


लाठया , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 


राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या 


कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 


विरोधात विविध राजकीय पक्ष / संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगता येणार 


घेण्याची शक्यता आहे . 


नाही . 


संसदेत कृषी विषयक विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 


शेतकरी , विविध राजकीय पक्ष / संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने 


बाळगु नये , जमा करु नये किंवा तयार करता येणार नाही . 


त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 


( ड ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 


औद्योगिक तसेच इतर संघटीत / असंघटीत कामगार संघटनांकडून 


करता येणार नाही . 


त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करु नये , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 


आहे . 


शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 


इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष / संघटनांकडून 


( फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 


आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 


धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 


७७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 


3 


फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये , त्याचे 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करता येणार नाही . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

प्रतिबंधात्मक आदेश 


तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद 


पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक 


ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अंत्यविधी , विवाह समारंभ 


क्र . विशा- / औ / गणेश उत्सव / आदेश / २७२ ९ / २०२१.- ज्या अर्थी दिनांक 
१० / ० ९ / २०२१ ते दिनांक १ ९ / ० ९ / २०२१ रोजी पर्यंत औरंगाबाद शहरामध्ये 
कोरोना विषाणु प्रादुर्भावाचे पार्श्वभुमीवर राज्य शासनाचे आदेश क्रमांक 
आरएलपी -०६२१ / प्र.क्र . १४४ / विशा १ ब दिनांक ०८ / ० ९ / २०२१ अन्वये 
शुध्दीपत्रकात घालुन दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार गणेशोत्सव साजरा 
होणार आहे . 


आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 


कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 


पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 

नुसार 

घेतलेल्या 


कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 


जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमूळे पसरत असलेला आजार 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केला आहे . तसेच कोरोना 
विषाणु ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा १८५७ लागु आहे . कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा 
भाग म्हणून पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबाद कार्यक्षेत्रात जमावबंदी , सर्व 
धर्माचे प्रार्थना स्थळे बंद ठेवण्यास तसेच संचारास मनाई करणारे आदेश 
लागू केलेले आहेत . 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१२ / ० ९ / २०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि . २६ / ० ९ / २०२१ चे २४.०० 


वाजेपावेतो लागु राहील . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र 


राहील . 


आमचे असे निदर्शनास आलेले आहे की , महाराष्ट्र शासनाने वरील 
संदर्भान्वये सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मुर्तीचे प्रत्यक्ष दर्शनास भाविकांसाठी 
प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे . गणेश उत्सवादरम्यान कोव्हीड -१ ९ विषाणुच्या 
प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांच्या नियमाची अंमलबजावणी नाही झाली तर 
कोव्हीड -१ ९ साथीच्या रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होवून कोव्हीड- १ ९ 
च्या तिसऱ्या लाटेचा धोका उत्पन्न होण्याचा संभव आहे . तसेच गणेश 
उत्सवाच्या काळात गणेश मंडळे त्यांच्या स्थापनेच्या ठिकाणी ज्वालाग्रही 
( रॉकेल , डिझेल , पेट्रोल , गॅस ) पदार्थांच्या सहाय्याने आगीचा लोळ उत्पन्न 
करतात किंवा हवेत सोडतात . ज्यामुळे मनुष्याच्या जिवीतास खाजगी अथवा 
सार्वजनिक मालमत्तेस धोका उत्पन्न होण्याचा संभव आहे , अशी माझी 
खात्री आहे . 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ 


परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप - आयुक्त , विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त 


व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करीत आहोत . 


मी पुढे असेही नमुद करतो की , सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 


राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 


कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल . 


त्या अर्थी मी डॉ . निखिल गुप्ता , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर 
मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन -१ ९ ७३ च्या कलम १४४ प्रमाणे प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , औरंगाबाद शहर 
पोलीस आयुक्तालय 

कार्यक्षेत्रामध्ये - 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दि . १० / ० ९ / २०२१ 


रोजी काढण्यात आला आहे . 


१ ) भाविकांसाठी सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या गणेश मुर्तीचे मुख दर्शन 
अथवा प्रत्यक्ष मंडपात येवून दर्शन घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आले असुन 
दर्शन केवळ ऑन - लाईन अथवा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाद्वारे सार्वजनिक गणेश 
मंडळानी उपलब्ध करुन द्यावी . 


औरंगाबाद , १० सप्टेंबर , २०२१ . 


डॉ . निखिल गुप्ता , 

पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर . 


२ ) पदाधिकारी किंवा इतर कोणी सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मंडप 
किंवा परिसरात पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त प्रमाणात जमु नयेत . आरती 
वेळी पदाधिकारी यांनी सामाजिक अंतर राखावे . तसेच कोव्हीड -१ ९ विषाणुच्या 
प्रतिबंधात्मक सर्व उपाय योजना कराव्यात . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७७५ 


३ ) गणेश उत्सव दरम्यान व आगमन अथवा विसर्जन अशी कोणतीही 
मिरवणूक काढण्यास प्रतिबंध असेल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक ०८/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


४ ) कोणत्याही रस्त्यात अथवा सार्वजनिक जागेत अथवा कोणत्याही 
सार्वजनिक गणेश मंडळाचे समोर , कोणत्याही ज्वालाग्रही ( रॉकेल , डिझेल , 
पेट्रोल , गॅस इ . ) पदार्थांच्या सहाय्याने आगीचा लोळ निर्माण करणेस किंवा 
हवेत सोडणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

हा आदेश दि . १० / ० ९ / २०२१ ते दि . १ ९ / ० ९ / २०२१ रोजीचे पर्यंत पोलीस 
आयुक्तालय , 

औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्रात अंमलात असेल . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे 
शिक्षेस पात्र राहील . सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी दिनांक 
१० / ० ९ / २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे . 

औरंगाबाद , दिनांक १० सप्टेंबर , २०२१ . 


, 


डॉ . निखिल गुप्ता , 

पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर . 


क्र . / प्रशा / २४१३ / २०२१ : 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०८/०६/२०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १४/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परववानगीसह मंजुर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . आर . व्ही . निकम , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी हे स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


४ 


जालना , ०८/०६/२०२१ 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . पी . पी . बागुल , ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक ० ९ / ०६ / २०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . / प्रशा / २४१२ / २०२१ :- जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना हे 
श्री . पी . पी . बागुल , ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची दिनांक 
० ९ / ०६ / २०२१ ते ११/०६/२०२१ पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०८/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१४/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परववानगीसह मंजुर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . बागुल , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . 

बागुल , 

हे 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड हे स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 
जालना , ०८ / ०६ / २०२१ 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक १४/०६/२०२१ ते १६/०६/२०२१ पर्यतची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . / प्रशा / २५७० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक १४/०६/२०२१ ते १६/०६/२०२० पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


७७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


C 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , हे 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम करतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 

यांचा दिनांक २२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ० ९ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


आदेश 


यावी . 


जालना , १८/०६/२०२१ . 


ए . एल.यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १७/०६/२०२१ ते १ ९ / ०६ / २०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र . / प्रशा / २५६ ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची 
दिनांक २२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ० ९ ) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेपुर्वी दिनांक २१/०४/२०२१ व रजेनंतर ०१ व ०२ मे , २०२१ 
या दिवसाच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ह्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . ए . अन्सारी , 
ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे कामकाज 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


आदेश 


क्र . / प्रशा / २५७१ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१७/०६/२०२१ ते १ ९ / ०६ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १६/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२१/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


जालना , १८/०६/२०२१ 


. 


एल.यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 


९ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : -१ . श्री . ए . के.शर्मा , यांचा दिनांक ३०/०३/२०२१ ते ० ९ / ०४ / २०२१ 

पर्यन्तची एकुण ( ११ ) दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचा 

अर्ज व त्यावरील आदेश . 
२. जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र . बी -२ / ३८ / २०२१ 
दिनांक २६.०३.२०२१ . 

आदेश 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना , १८/०६/२०२१ 


क्र . / प्रशा / ३१२१ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे संदर्भिय 
आदेश क्रमांक २ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली ३०/०३/२०२१ ते ०१ / ०४ / 
२०२१ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा संदर्भ क्रमांक १ च्या अर्जामध्ये 
केलेल्या विनंतीनुसार रद्द करुन श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर मंठा यांची दिनांक ३०/०३/२०२१ ते ० ९ / ०४ / २०२१ पर्यंन्तची 
एकुण ( ११ ) अकरा दिवसांची परावर्तीत रजा दिनांक १०/०४/२०२१ ते १८ / 
०४/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करीत आहे . 


ए . एल.यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , 

सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७७७ 


११ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा , हे 
दिवाणी हे न्यायाधीश क . स्तर मंठा येथे काम पाहतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक २८/०६/२०२१ ते ०३/०७/२०२१ 
पर्यंतची एकूण ( ६ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री एम . एस . भरड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


जालना , २३ / ०६ / २०२१ 


ए . एल . टिकले , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


क्र . / प्रशा / ३१७० / २०२० : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए . एल . टिकले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश जालना यांची दिनांक २८/०६/२०२१ ते ०३/०७/२०२१ पर्यन्तची 
एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक २५/०६/२०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०५/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , 
हे जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पर्यंतची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश , 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक २६/०६/२०२१ ते 
०३/०७/२०२१ पर्यंत श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना आणि दिनांक ०४/०७/२०२१ रोजी श्री व्ही . जी . रघुवंशी , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


जालना , २५ / ०६ / २०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


क्र . / प्रशा / ३१५ ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांची दिनांक २३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेनंतर दिनांक २६/०६/२०२१ व २७/०६/२०२१ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
२३/०६/२०२१ ते २५/०६/२०२१ पर्यंतचे कामकाज श्री . एस . टी . चिकणे , 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना आणि दिनांक २६/०६/२०२१ व 
२७/०६/२०२१ रोजीचे तातडीचे कामकाज श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


१२ 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०५/०७/२०२१ ते ० ९ / ०७ / २०२१ 
पर्यंतची एकूण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


जालना , २५ / ०६ / २०२१ 


क्र . / प्रशा / ३२८१ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक ०५/०७/२०२१ ते ० ९ / ०७ / २०२१ पर्यन्तची एकूण 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०२/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


७७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एस . राजंदेकर , हे 
सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . राजंदेकर 
हे जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील म्हणजेच दिनांक ०५/०७/२०२१ 
ते ० ९ / ०७ / २०११ पर्यंतचा कार्यभार श्री ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश 
-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना हे पाहतील तर शासकीय 
सुट्टीतील कार्यभार श्री व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


बदनापूर यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३४१८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना 


हे 


ha 


, 


, 


जालना , ०५/०७/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर बदनापूर 
यांची दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक ० ९ / ०७ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत दिनांक १० व ११ 
जुलै २०२१ या दिवसांच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


१३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . व्ही . राऊत या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 


क . स्तर बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत , 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर बदनापूर म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एच . बी . परदेशी , सह 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक ०८/०६/२०२१ ते १०/०६/२०२१ पर्यंतची एकुण 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . / प्रशा / ३२ ९ २ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक ०८/०६/२०२१ ते १०/०६/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे 
सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री . डी . एम . गायकवाड , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना , १२/०७/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


जालना , ०५/०७/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 
प्र . जिल्हा व सत्र न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७७ ९ 


१५ 


१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 


वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 


जालना यांचा दिनांक ०७/०७/२०२१ ते ० ९ / ०७ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 


जालना यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) 


दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३३८६ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना हे 


क्र . / प्रशा / ३३८५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना हे 


श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांची 


श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांची 


दिनांक १२/०७/२०२१ ते १५/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 


दिनांक ०७/०७/२०२१ ते ० ९ / ०७ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 


अर्जित रजा रजेनंतर दिनांक १०/०७/२०२१ व ११/०७/२०२१ रोजीच्या 


अर्जित रजा ही रजे पुर्वी दिनांक ११/०७/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व दिनांक ० ९ / ०७ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 


शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व दिनांक ०६/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 


वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२/०७/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 


परवानगी मंजूर करीत आहेत . 


मुख्यालय सोडण्याची परवानगी सह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर ह्या सदरील 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , ह्या 


रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 


सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 


जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , 


उपरोक्त परिवर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 


या २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


या दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज 


श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 


श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना या 


या पाहतील . 


पाहतील . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


यावी . 


जालना , ० ९ / ०७ / २०२१ 


जालना , ० ९ / ०७ / २०२१ 


ए . एल . टिकले , 
प्रा . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


ए . एल . टिकले , 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


७८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबड 


वाचा : - श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर 
यांचा दिनांक १ ९ / ०७ / २०२१ ते २०/०७/२०२१ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


यांचा दिनांक १२/०७/२०२१ ते १७/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसाची 


अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३४०८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना हे 


क्र . / प्रशा / ३७०७ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना , 
श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची दिनांक 
१ ९ / ०७ / २०२१ ते २०/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा मंजुर करीत आहेत . 


श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबड यांची दिनांक 


१२/०७/२०२१ ते १७/०७/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा 


ही रजेपुर्वी दिनांक १० व ११ जुलै , रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एच . बी . परदेशी , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 


व रजेनंतर दिनांक १८/०७/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह 


व दिनांक ० ९ / ०७ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 


बदनापूर म्हणून काम करीत राहिले असते . 


१ ९ / ०७ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच.बी. परदेशी , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम पाहतील . 


परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर हे सदरील 


दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर बदनापूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


रजेवर गेले नसते तर हे स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबड 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


यावी . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , 


जालना , ०२/०८/२०२१ . 


दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबड म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


करतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज 


श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या 


१ ९ 


पाहतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३/०८/२०२१ ते ०५/०८/२०२१ पर्यंतची या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जालना , ० ९ / ०७ / २०२१ 


आदेश 


ए . एल . टिकले , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


क्र . / प्रशा / ३८७५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ . 

न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 
दिनांक ०३/०८/२०२१ ते ०५/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजुर करीत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७८१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील 


दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर जालना या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 


अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम 


क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , 


हे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


२ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह 


दिवाणी न्यायाधीश क , स्तर , अंबड हे स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 


श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


यावी . 


जालना , ०७/०८/२०२१ 


जालना , ०७/०८/२०२१ . . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२१ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


२० 


वाचा : - श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यंतची 


वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 


एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


अंबड यांचा दिनांक ० ९ / ०८ / २०२१ ते ११/०८/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 


अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३८७६ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 


क्र . / प्रशा / ३८२१ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश –१ , जालना 
श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत 


श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबड यांची 


आहेत . 


दिनांक ० ९ / ०८ / २०२१ ते ११/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक ०८/०८/२०२१ रोजीच्या विभागीय निम्नस्तर व 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . भगत , हे सदरील 


उच्चस्तर पेपर तपासणीच्या कामकाजानंतरपासून ते दिनांक १२/०८/२०२१ 


रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर 


अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -६ व 


करीत आहेत . 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


७८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भगत , हे 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . बागुल , ५ 

वे सह 


जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 


दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड हे स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 


पाहतील . 


न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एन . व्ही . विरेश्वर , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे कामाकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


जालना , ०६/०८/२०२१ 


यावी . 


जालना , ०६/०८/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२३ 


२२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यंतची या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 


आदेश 


स्तर , अंबड यांचा दिनांक ० ९ / ०८ / २०२१ ते ११/०८/२०२१ या ( ०३ ) दिवसाची 


क्र . / प्रशा / ३८१३ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना हे 


अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३८१५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 


श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 


यांची दिनांक ० ९ / ०८ / २०२१ ते ११/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा हि दिनांक ०७/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक ०२/०८/२०२१ ते ०४/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . ए . वानखेडे ह्या 
सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
२ रे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे कामकाज 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


ते दिनांक १२/०८/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 


सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


सदरील रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 


यावी 


क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जालना , ०६/०८/२०२१ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री . डी . एम . गायकवाड , 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७८३ 


२४ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . पी . पी . बागुल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०६/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) 


वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 


यांचा दिनांक ०५/०८/२०२१ ते ०७/०८/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 


दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ३ ९ ८७ / २०२१ : 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 


क्र . / प्रशा / ३८१४ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 


०५/०८/२०२१ ते ०७/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 


श्री . पी . पी . बागुल , ५ वे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड दिनांक 
१६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ही रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१ , १५/०८/२०२१ व रजेनंतर दिनांक 
१ ९ / ०८ / २०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह तसेच दिनांक 
१३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ 
च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . अर्जदाराने रजेवरुन हजर होतेवेळेस दिनांक 


रजा मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 


अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 


१५/०८/२०२१ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी शासकीय 


सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 


कार्यालयात उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे . 


क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . बागुल , ५ वे दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 


दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणून काम पाहतील . 


ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 

म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 


न्यायाधीश क . स्तर , परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . बागुल , हे 


अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या न्यायालयाचा 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


कार्यभार ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड हे पाहतील . 


यावी . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना , ०६/०८/२०२१ 


जालना , ०८/०६/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


७८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


२७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 


वाचा : - श्री . एम . बी . ओझा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांचा 
दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जाफ्राबाद यांचा दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र . / प्रशा / ४०३२ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना 


क्र . / प्रशा / ४०३१ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


जालना 


हे श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद 


हे श्री . एम . बी . ओझा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांची दिनांक 
१६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
हि रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१ , १५/०८/२०२१ व रजेनंतर दिनांक 
१ ९ / ०८ / २०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह तसेच दिनांक 
१३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 


यांची दिनांक १६/०८/२०२१ ते १८/०८/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा हि रजेपुर्वी दिनांक १४/०८/२०२१ , १५/०८/२०२१ व रजेनंतर 
दिनांक १ ९ / ०८ / २०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्या , दिनांक 
१५/०८/२०२१ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी उपस्थित असल्याबाबतचे 


प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर , दिनांक १३/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन 


करीत आहे . अर्जदाराने रजेवरुन हजर होतेवेळेस दिनांक १५/०८/२०२१ 


वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०८/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी उपस्थित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 


सादर करावे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . आर . व्यवहारे , हे सदरील 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . बी . ओझा , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना 


अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 


स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते . 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री . ए . आर . व्यवहारे , 


हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर म्हणून श्री . एम . बी . ओझा , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एम . एन . जयस्वाल , 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . ए . अन्सारी , सह 


दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 


दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 


सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


यावी . 


जालना , १३ / ०८ / २०२१ 


जालना , १२/०८/२०२१ 


, 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


७८५ 


२८ 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती 
किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल . 


अधिसूचना मसुदा 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , लातूर यांजकडून 

( महसूल विभाग ) 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ कलम -४ ( १ ) नुसार 

जा . क्र . २०१७ / महसूल / जमा -१ / डेस्क -१ / सीआर - ०१.- शासन 
अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . टीएलसी १०७८ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन 
१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करून मी , पृथ्वीराज बी . पी . 
जिल्हाधिकारी लातूर जी अधिसूचना काढण्याचे आयोजित आहे . त्या 
अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक 
असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस 
देण्यात येते की , मी उक्त मसुदा ही अधिसुचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
तारखेपासून तीस दिवसानंतर विचारात घेईन . 


जा.क्रं . २०२१ / महसुल / जमा -१ / डेस्क -१ / सिआर -०१ शासन 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रं . टीएलसी १०७८ / ६३ ९ २३ / म -६ , 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ 
( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं .४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम 
( १ ) परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी , पृथ्वीराज बी . पी . 
जिल्हाधिकारी लातूर याद्वारे हा मसुदा प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तीस 
दिवसानंतर लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील चिंचोली काजळे महसुली 
गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या लातूर 
जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील गांधीनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या 
महसुली गावात रूपांतर करीत आहे . 


- 


अनुसुची ( भुमापन क्रमांक ) 


55 


70 


85 


100 


122 


137 


152 


167 


183 


199 


56 


71 


86 


108 


123 


138 


153 


168 


184 


200 


57 


72 


87 


109 


124 


139 


154 


169 


185 


201 


58 


73 


88 


110 


125 


140 


155 


170 


186 


202 


59 


74 


89 


111 


126 


141 


156 


171 


187 


203 


60 


75 


90 


112 


127 


142 


157 


172 


188 


204 


61 


76 


91 


113 


128 


143 


158 


174 


189 


205 


62 


77 


92 


114 


129 


144 


159 


175 


190 


206 


63 


78 


93 


115 


130 


145 


160 


176 


191 


64 


79 


94 


116 


131 


146 


161 


177 


192 


65 


80 


95 


117 


132 


147 


162 


178 


193 


66 


81 


96 


118 


133 


148 


163 


179 


195 


67 


82 


97 


119 


134 


149 


164 


180 


196 


68 


83 


98 


120 


135 


150 


165 


181 


197 


69 


84 


99 


121 


136 


151 


166 


182 


198 


एकूण सर्वे / गट क्रमांक 


१४३ 


ठिकाण : लातूर 


दिनांक : ३१/०८/२०२१ 


( पृथ्वीराज बी . पी . ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


७८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) नांदेड यांचेकडून 


जाहीर प्रगटन 


संचिका क्रमांक २०२० / अतियात / विरासत / कावी - ०१.- याद्वारे सर्व 
जनतेस जाहिरित्या कळविण्यात येते की , दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद 
ग्रेव्हयारदर्गाह फकरुल्ला शाह स्थित मौ . इतवारा , नांदेड ता.जि. नांदेड चे 
इनामदार श्री सय्यद रहिमतुल्ला शाह पि सय्य्द तुरबअली शाह रा . 
इतवारा नांदेड ता.जि. नांदेड यांचा मृत्यू दिनांक ३१/०६/२०२० रोजी 
झालेला आहे . मयत इनामदाराची विरासत आपले नावाने मंजुर व्हावी 
म्हणून श्री . सय्यद शाहेद अली शाहा पि . सय्यद रहेमतुल्ल शाह , यांनी या 
न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे . सदरील देवस्थानचे सेवेसाठी 
दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारदर्गाह फकरुल्ला शाह ता.जि. 
नांदेड येथील पीआर क्र .११८२० क्षेत्र.४६.९ चौ.मी. इतकी खिदमत इनाम 
जमीन आहे . 

सदरील प्रकरणातील यापूर्वीची श्री . सय्यद रहेमतुल्ला शाह 
ऊर्फ इकबाल हे दर्गाह हजरत सय्यद फकरुल्ला शाह व सराए फकरुल्ला 
शाह मस्जिद , कब्रस्तान चे सज्जादा व मुतवल्ली होते . दिनांक २३ / १० / 
१ ९९ ० रोजी मा . जिल्हाधिकारी अतीयात नांदेड यांनी त्यांच्या नावाने विरासत 
मंजुर केलेली असून वक्फ मंडळ , औरंगाबाद यांनी त्यांच्या नावाने मुतवल्लीपदी 
नेमणुकीचे आदेश निर्गमित केलेले असून ते आजही अस्तित्वात आहेत . 
मंजुरीचे आदेश या कार्यालयाचे संचिका क्र . 88 - RB - Desk - i- Appeal 
Atiyat - Cr - 2 मध्ये दि . २३ / १० / १ ९९ ० नुसार पारीत झाल्याचे दिसून येते . 


श्री सय्यद शाहेद अली शाहा पि . सय्यद रहेमतुल्ल शाह यांनी दि . 
०७/०८/२०२० रोजी या कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करुन दर्गाह फकरुल्ला 
शाह मस्जीद ग्रेव्हयारर्गाह फकरुल्ला शाह स्थित मौ . इतवारा , नांदेड 
ता.जि. नांदेड माझ्या नांवे करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे . रहिमतुल्ला 
शाह पि . सय्य्द तुरबअली शाह यांचे मृत्यूनंतर त्यांचे दोन मुले वारस आहे . 
१ ) सय्य्द शाहेद अली शाह पि . स . रहेमतुल्ला शाह ऊर्फ इकबाद , २ ) 
सय्यद तुराब अली शाह ऊर्फ वाजीद अली शाह पि.स. रहेमतुल्ला शाह 
त्या दोन मुला पैकी सय्यद शाहेद अली शाह पि.स. रहेमतुल्ला शाह यांच्या 
नांवे विरासत मंजुर करणे बाबत त्यांचा भाऊ सय्यद तुराब अली शाह 
पि.स. रहेमतुल्ला शाह यांनी दिनांक ११/१२/२०२० रोजी शपथपत्र लिहुन 
दिले आहे की , त्यात माझा कोणताही अधिकार , हक्क राहणार नाही . 

तरी श्री . सय्यद शाहेद अली शाहा पि . सय्यद रहेमतुल्ल शाह रा . 
इतवारा ता.जि. नांदेड यांचे नावाने दर्गाह फकरुल्ला शाह मस्जीद ग्रेव्हयारदर्गाह 
फकरुल्ला शाह स्थित मौ . इतवारा , नांदेड विरासत मंजुरी बाबत कोणाचे 
काही आक्षेप असल्यास त्यांनी या कार्यालयात सदरचे जाहीर प्रगटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी झाल्यापासून सहा ( ०६ ) आठवड्याचे 
आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत . मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा 
काहीही विचार केला जाणार नाही . 


दिनांक : १४ / ० ९ / २०२१ . 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . २७ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


[ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


. 


१ 


नगर परिषद जिंतूर मुख्याधिकारी यांजकडून नगर रचना विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये सर्वे नं . २४४/२ मधील नाविकास क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
भाग वगळून त्या ऐवजी रहिवाशी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास 
नगर परिषद जिंतूरच्या सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ८४ दिनांक २२.१०.२०२० 
अन्वये मान्यता प्रदान केली आहे . 


जाहीर सूचना 


मा.अध्यक्ष नगर परिषद , जिंतूर यांचेकडून 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर 
परिषद जिंतूर येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या कालावधीत जनतेच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 


१ ९ ६६ चे कलम -३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव ) 


त्याअनुषंगाने नगर परिषद जिंतूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सदरची सुचना वर्तमान पत्रात 
प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासुन एक महिन्याचे कालावधीत आम जनतेकडून 
हरकती / सुचना मागवीत आहे . 


जा.क्र . / न.र. / २०२१ / ४६३ दिनांक . ० ९ / ० ९ / २०२१.- जिंतूर 
शहराची विकास योजना सुधारीत शासन निर्णय टिपीएस -३११० / १००२ / 
प्र.क्र .२२६ ( ए ) / २०१० / युडी ३० ( सु . ) दिनांक २८.०४.२०११ अन्वये मंजुर केलेली 
असुन ती दिनांक १५.०५.२०११ पासुन अंमलात आलेली आहे तसेच जिंतूर 
शहराची पुर्नप्रसिध्दी विकास योजना शासनाने टीपीएस -३११५ / ५४ / सिआर 
४८ / २०१५ / नवि -३० ( पुर्नप्रसिध्दी ) दिनांक ०७.०३.२०१५ अन्वये मंजुर केलेली 
असुन ती दिनांक ०३.१२.२०१६ पासुन अंमलात आलेली आहे . 


विहीत कालावधीत प्राप्त होणा - या हरकती / सुचनांचा विचार सदर 
फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापुर्वी नगर परिषद 
जिंतूर कडून करण्यात येईल . 


स्थळ . जिंतूर 


दि .० ९ / ० ९ / २०२१ . 


जिंतूर शहराची विकास योजना सुधारीत मधील सर्वे नं . २४४/२ 
मधील ०१ हेक्टर ५७ आर जमीन नाविकास क्षेत्र ( कृषिवापर ) म्हणुन आहे . 
आणि आजुबाजूच्या परिसरात रहिवाशी वापर सुरु आहे . 


अध्यक्ष 


नगर परिषद , जिंतूर . . 


औ.भाग १ अ -२७ 


९ १ 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ : भाद्रपद / आश्विन , ३१-६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १- अ - पुरवणी 


NOTICE 


BYPRESIDENT , MUNICIPAL COUNCILJINTUR 


And where as the part plan development plan of Jintur 
show in the above proposed modification kept open for 
publish inspection during office hours in the Municipal 
Council Jintur . 


And where as the Municipal Council Jintur invites 
suggestion and objection to said modification to the 
development plan of Jintur within the period of one month 
from the date of publication of this notification in newspaper . 


( Modification Under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra 

Regional Town Planning Act 1966 ) 
No.MCJ / Town Planning / 463 Date 09.09.2021 
Urban Development Department Government of Maharashtra 
vide its Notification No. TPS - 3110 / 1002 / CR - 226 ( A ) / 2010 / UD 
30 , Dated 28 April 2011 , sanctioned the development plan of 
Jintur which come into force from dated 15.05.2011 and Govt . 
has republished development plan of jintur TPS - 3115 / 54 / 
CR - 48 / 2015 / UD - 30 Dated 07.03.2015 approved which come 
into force from dated 03.12.2016 

In S.R.No. 244/2 area Under Consideration is 01 Ha 57 
R which is in Green Zone that is No Development Zone as 
shown in aforesaid development plan of Jintur and residential 
development had been taken place within plots of layout & 
surrounding area . 

The resolution passed by Municipal Council Jintur vide 
no.84 dated 22.10.2020 to delete party area within survey 
no.244 / 2 is Green Zone that is No Development Zone & to be 
included in residential zone as shown in the part plan attached 
with 


The suggestion & objection received within stipulated 
period wil be considered by Municipal Council Jintur while 
submitting the preposed to the government for section . 


Place - Jintur 


Dated - 09.09.2021 


President , 
Municipal Council Jintur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


